RNI No . MAHBIL / 2009 / 29236 
Reg. No. MCS/ 167/ 2016- 18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ३, अंक ४३ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २६- नोव्हेंबर १, २०१७ / कार्तिक ४ - १०, शके १९३९ [ पृष्ठे २२, किंमत : रुपये १६.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 


सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 


आदेश 


वाचले. संस्थेचे नावात बदल करणेबाबतचे पत्र पोट-नियम, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७. 
क्रमांक स . आ - ५ / पतसंस्था / कुशल (शिवनेरी) / पोनिदु/ मंजूर / १७ /१७२०. - महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे अधिनियम , १९६० चे कलम 
१५ (१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी , ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
कुशल को - ऑपरेटीव्ह क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई, याऐवजी शिवनेरी को ऑप. क्रेडिट सोसा. लि . मुंबई , २०१ , वामनस्मृती अपार्टमेंट , 
दुसरा मजला, शिवाजी चौक, कामण , ता . वसई, जिल्हा पालघर असे नावातील बदल मंजूर करीत असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे 
अधिनियम, १९६० चे कलम १५ ( २) अन्वये बदल केलेल्या नावाची नोंदणी प्रमाणपत्रामध्ये योग्य तो फेरफार केला आहे . 

संस्थेच्या नावात बदल करण्यात आल्यामुळे संस्थेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सदस्याचेकिंवा माजी सदस्याच्या कोणत्याही हक्कात 
किंवा जबाबदारीस बाधा येणार नाही आणि कोणताही इसम पदाधिकारी किंवा न्यायालय यांच्या पुढे अनिर्णित असलेल्या कोणत्याही वैध 
कारवाया संस्थेला किंवा संस्थेच्या विरुद्ध तिच्या नवीन नावाने चालू ठेवता येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २२ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझे सही शिक्क्यानी दिला असे. 


ज्ञानदेव मुकणे, 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ) , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


भाग एक ( म . उ.वि .) - १ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २६ - नोव्हेंबर १, २०१७/ कार्तिक ४ - १० , शके १९३९ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 
क्रमांक ४स . आ ./ कायदा / क. १५६ / आजरा बँक / ५९५ / २०१७. - मी , डॉ . आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये प्राप्त अधिकाऱ्यांचा वापर करून 
उक्त कलम १५६( १ ) अन्वये दि आजरा अर्बन को - ऑपरेटिव्ह बँक लि . ( मल्टीस्टेट ), आजरा, जि . कोल्हापूर या बहुराज्यीय सहकारी बँकेचा 
प्रस्ताव दिनांक ३० मार्च २०१७ व २० जून २०१७ अनुसार उक्त बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी, 
दि आजरा अर्बन को - ऑपरेटिव्ह बँक लि ., आजरा , जि . कोल्हापूर ही बँक दि आजरा अर्बन को - ऑपरेटिव्ह बँक लि . ( मल्टीस्टेट ) आजरा , 
जि . कोल्हापूर बहुराज्यीय सहकारी बँकेमध्ये रुपांतरीत होण्यापूर्वी सदर बँकेने वितरित केलेल्या कर्जाची वसुली करणेसाठी, उक्त बँकेने 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त केलेल्या वसुली दाखल्यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९६१ चा नियम १०७ अनुसार वसुली अधिकाऱ्यामार्फत अंमलबजावणी करणेसाठी, कसूरदाराची मालमत्ता जप्त करून तिची विक्री 
करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटींस अधीन राहून दिनांक ३१ मार्च २०१८ पर्यंत प्रदान करीत आहे : 
अ . क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हृद्दा 
( १ ) 

( २ ) 
१ श्री . सुनिल बळवंत बावन्नावर सिनिअर अकौंटंट वसुली अधिकारी कोल्हापूर , सिंधुदुर्ग व 

पुणे जिल्हा. 
२ श्री . संजय शंकर सावंत 

शाखाधिकारी 

वसूली अधिकारी कोल्हापूर जिल्हा 
३ श्री . अशोक दत्तात्रय चौगुले 

शाखाधिकारी 

वसुली अधिकारी मुंबई व ठाणे जिल्हा 
४ श्री . आनंदा गणपती पालकर 

अकौंटंट 

वसुली अधिकारी मुंबई व उपनगरे 
५ श्री . अनिल विष्णू बोलके 

अकौंटंट 

वसुली अधिकारी मुंबई व उपनगरे 
६ श्री . सुनिल शंकरराव चव्हाण 

शाखाधिकारी 

वसुली अधिकारी कोल्हापूर जिल्हा 
७ श्री . अरविंद भिमराव गवळी शाखाधिकारी वसुली अधिकारी कोल्हापूर सिंधुदूर्ग व 

पुणे जिल्हा . 
८ श्री . संभाजी कृष्णा शिंदे 

शाखाधिकारी वसुली अधिकारी मुंबई व उपनगरे 
९ श्री . बाळकृष्ण जोतीबा सुरंगे 

शाखाधिकारी 

वसुली अधिकारी मुंबई व उपनगरे 
१० श्री . विश्वास महिपती नलवडे 

शाखाधिकारी 

वसुली अधिकारी मुंबई व उपनगरे 
११ श्री . भानुदास अनंत कोळेकर 

शाखाधिकारी वसुली अधिकारी पुणे व सातारा 
१२ श्री . विश्वास आप्पा धडाम 

शाखाधिकारी 

वसुली अधिकारी मुंबई व उपनगरे 
अटी. 

(१ ) वसुली अधिकारी यांना सदरचे अधिकार दि आजरा अर्बन को - ऑपरेटिव्ह बँक लि ., आजरा , जि . कोल्हापूर ही बँक दि आजरा 
अर्बन को - ऑपरेटिव्ह बँक लि . ( मल्टीस्टेट ), आजरा , जि . कोल्हापूर या बहुराज्यीय बँकेत रुपांतरित होण्याच्या दिनांकास अथवा त्यापूर्वी 

नियम , १९६० चे कलम १०१ / ९१ अन्वये प्राप्त अथवा दाखल केलेल्या अर्जा परतेच वापरता येतील . अन्यथा 
इतर प्रकारे सदर अधिकारांचा वापर करता येणार नाही . 

(२) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी 
करण्याकरिता असतील . 

(३) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे 
पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून 
घेण्यात येतील . 

( ४ ) वसुली अधिकारी यांनी मालमत्तेच्या वाजवी किमतीस ( अपसेट प्राईस ) निबंधकाची पूर्वमान्यता घेणे आणि मालमत्तेची विक्री 
कायम करणे याकामी या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ना . बँका / डी - ४ / अपसेट प्राईस व विक्री कायम / २०१५ / ८७० , दिनांक १७ एप्रिल 
२०१५ अनुसार जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, जि . कोल्हापूर यांची मान्यता घ्यावी. जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २६ - नोव्हेंबर १, २०१७/ कार्तिक ४ - १०, शके १९३९ ३ 
यांनी उक्त बँकेच्या वाजवी किमतीस ( अपसेट प्राईस ) पूर्वमान्यता देणे आणि मालमत्तेची विक्री कायम करणेसंबंधी प्रस्तावाबाबत महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार उचित कार्यवाही करावी. 
___ ( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये विहित केलेल्या नमुन्यात अ-३ , अ - ४ 
व ब कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांचे कार्यालयास सादर करावी. 

(६ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
___ ( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी वसुल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसुल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसुल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये विहित केलेला नमुना अ-१ , अ-२ , अ-३ , अ- ४ मध्ये ठेवण्यात यावी. 

तसेच सदर संस्थेचे वैधानिक लेखापरिक्षक यांनी सदर संस्थेने वसुल केलेला सरजार्ज शासनास भरणा केलेची बाब पडताळणी करून 
याबाबत लेखापरिक्षण अहवालात आवश्यक ते शेरे नमूद करावेत . 

( ८ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक लि . विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व 
इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

(९ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
___ ( १० ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४ /प्र.क्र . २३१ /१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांस तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ११) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, दि आजरा अर्बन को - ऑपरेटिव्ह बँक 
लि ., ( मल्टीस्टेट ) आजरा , जि . कोल्हापूर ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 

(१३) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

(१४ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम या शिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( १५ ) एका वसुली अधिकाऱ्याकडे १०० पेक्षा अधिक प्रकरणे सोपविण्यात येऊ नयेत . 

( १६ ) वसुली अधिकारी यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांची उपरोक्त मुदत संपणेपूर्वी तीन महिनेचे आत अधिकाराचे नूतनीकरण 
करणेसाठीचा प्रस्ताव , नूतनीकरणाच्या समर्थनार्थ आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सादर करणे बंधनकारक राहील . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १९ जुलै २०१७ रोजी माझे सहीशिक्केसह व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 


डॉ . आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


भाग एक ( म. उ.वि .) -१अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २६- नोव्हेंबर १, २०१७ / कार्तिक ४ -१०, शके १९३९ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. A -3902/ 2017 /2370 . — The High Court has been pleased to make the transfers and postings 
of the following Judicial Officers : 


Name and Present Posting 


New Posting 


ya 


1 .(* ) Shri Mahavir M . Gadiya 

. . Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Joint Civil Judge , Junior Division 

Magistrate , First Class , Ahmednagar vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Shri D . S . Kolte . 

Nagpur. 
2 .( * ) Shri Bhaskar S . Lakhote 

. . Judge , Co -operative Court , Akola vice Shri D . 
Judge , Co -operative Court, 

V . Gavate transferred 
Aurangabad . 
3 .( * ) Shri Kiran R . Khondre 

. . Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Civil Judge, Junior Division and 

Magistrate , First Class , Tasgaon , District 
Judicial Magistrate , First Class , 

Sangli vice Smt. S . S . Manjrekar. 
Patur, District Akola . 
4 .(* ) Shri Mahendrakumar M . Gupta . . Civil Judge , Junior Division and Judicial 

2nd Joint Civil Judge , Junior Division Magistrate , First Class , Seloo , District 
and Judicial Magistrate , First Class, Wardha vice Shri N . V . Bansal. 

Parbhani. 
5 . (* ) Smt. Sunilkumar S . Salwe 

. . Civil Judge , Junior Division and Judicial 
(# ) Civil Judge , Junior Division and 

Magistrate , First Class , Soyagaon , District 
Judicial Magistrate , First Class , 

Aurangabad vice Shri R . S . Pajankar 
Taloda , District Nandurbar . 

transferred . 
6 . (* ) Smt. Naziya N . Sheikh 

. . Judge, Co-operative Court, Nagpur 
10th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Pune. 
7 .(* ) Smt. Geetanjali A . Pande 

. . Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Joint Civil Judge , Junior Division 

Magistrate , First Class , Vashi, District Thane 
and Judicial Magistrate , First Class , vice Shri S . R . Nimse . 

Hingoli, District Parbhani. 
8 .(* ) Shri Dattatray V , Gavate 

. . Judge, Co -operative Court, Mumbai 
Judge , Co- operative Court , Akola . 
9 .(* ) Shri Ravindra S . Pajankar 

. . 2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Civil Judge , Junior Division , 

Judicial Magistrate , First Class, Parbhani vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Shri M .M . Gupta transferred . 

Soyagaon , District Aurangabad . 
10 .(* ) Shri Salim A . Jamadar 

. . Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Civil Judge , Junior Division , 

Magistrate, First Class , Kankawali District 
and Judicial Magistrate , First Class , Sindhudurg at Oros . 

Mohadi, District Bhandara . 
11.(* ) Shri Mahesh R . Devkate 

. . 7th Joint Civil Judge, Junior Division and 
Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate, First Class, Solapur vice 
Judicial Magistrate , First Class , 

Shri A . R . Shendge . 
Nagbhid , District Chandrapur. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २६ - नोव्हेंबर १, २०१७/ कार्तिक ४ - १०, शके १९३९ 


५ 


Name and Present Posting 


New Posting 


12 . (* ) Smt. Swati J . Patil 

. . 12th Joint Civil Judge , Junior Division and 
23rd Joint Civil Judge, Junior Division Judicial Magistrate , First Class, Ahmednagar 
and Judicial Magistrate , First Class , vice Smt. S . D . Wadgaonkar. 

Nagpur. 
13 .(* ) Smt. Susheela R . Patil 

. Civil Judge , Junior Division and Judicial 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division Magistrate , First Class , Jath , District Sangli 
and Judicial Magistrate , First Class , vice Shri S . D . Waghmare . 

Osmanabad . 
14 .(* ) Shri Z . Z . Khan 

. . 6th Joint Civil Judge, Junior Division and 
( # ) Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate, First Class , Kolhapur 
Judicial Magistrate , First Class, 

vice Shri V . C . Joshi. 
Zari Zamni, District Yavatmal. 
15 .(* ) Smt. Shahin V . Inamdar 

. . 4th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , Thane vice 
Judicial Magistrate , First Class , 

Smt. P . D . Chavan . 
Khed , District Ratnagiri. 
16 . (* ) Smt. Janhavi S . Kelkar 

19th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Joint Civil Judge , Junior Division 

Judicial Magistrate , First Class , Pune vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Shri S . V . Thodge . 

Tumsar, District Bhandara . 
17 .(* ) Smt. Swarupa N . Dholam 

. . Joint Civil Judge, Junior Division and 
(# ) Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , Baramati, 
Judicial Magistrate , First Class , 

District Pune vice Shri D . M . G . Malidwale . 
Guhagar , District Ratnagiri. 


Joint Civil Judge, frunier Division 


Sudicial Magist 


II 


The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officers as 
shown herein below : 


Name and Present Posting 


New Posting 


Magistrate First 


1. Shri A . H . Baig 

. . Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division Magistrate, First Class , Nagpur vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Shri M . M . Gadiya transferred . 

Nagpur. 
2 . Shri S . D . Kurane 

. . 2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class, Nagpur vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Shri A . H . Baig . 
Nagpur . 
Shri P . B . Remane 

. . 3rd Joint Civil Judge , Junior Division and 
4th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Nagpur vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Shri S . D . Kurane. 
Nagpur. 
Shri O . N . Mantri 

. . 4th Joint Civil Judge , Junior Division and 
5th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class, Nagpur vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Shri P . B . Remane. 
Nagpur. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २६- नोव्हेंबर १, २०१७ / कार्तिक ४ -१०, शके १९३९ 


Name and Present Posting 


New Posting 


6 . 


Duh Joint Civil Judge Junior Division 


Magistrate,First Class,Nagpo 


5 . Shri Pankaj P . Naigaonkar 

5th Joint Civil Judge , Junior Division and 
6th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate, First Class , Nagpur vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Shri O . N . Mantri. 
Nagpur. 
Smt. N . N . Bedarkar 

. . 6th Joint Civil Judge , Junior Division and 
7th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Nagpur vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Shri Pankaj P . Naigaonkar. 
Nagpur . 
Shri M . R . Washimkar 

. . 7th Joint Civil Judge , Junior Division and 
8th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Nagpur vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Smt. N . N . Bedarkar . 

Nagpur. 
8 . Shri I. A . Rajjak Marchiya 

. . 8th Joint Civil Judge , Junior Division and 
9th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Nagpur vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Shri M . R . Washimkar . 
Nagpur. 
Smt. D . M . Shinde 

. . 9th Joint Civil Judge , Junior Division and 
10th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class, Nagpur vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Shri I. A . Rajjak Marchiya . 

Nagpur. 
10 . Shri N . B . Jadhav 

. . 10th Joint Civil Judge, Junior Division and 
11th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Nagpur vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Smt. D . M . Shinde. 

Nagpur . 
11. Shri A . O . Jain 

. . 11th Joint Civil Judge , Junior Division and 
12th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class, Nagpur vice 
and Judicial Magistrate , First Class, Shri N . B . Jadhav . 
Nagpur. 
Shri M . T . Kharade 

. . 12th Joint Civil Judge , Junior Division and 
13th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate, First Class , Nagpur vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Shri A . O . Jain . 

Nagpur. 
13 . Shri P . A . Munaf Shahzad 

. . 13th Joint Civil Judge , Junior Division and 
14th Joint Civil Judge, Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Nagpur vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Shri M . T. Kharade . 

Nagpur . 
14. Shri Vinod V . Patil 

. . 14th Joint Civil Judge , Junior Division and 
15th Joint Civil Judge, Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Nagpur vice 
and Judicial Magistrate, First Class , Shri P . A . Munaf Shahzad . 
Nagpur. 
Shri Shaikhbabaso S . Patil 

. . 15th Joint Civil Judge, Junior Division and 
16th Joint Civil Judge, Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Nagpur vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Shri Vinod V . Patil. 

Nagpur. 
16 . Shri D . A . Tiwari 

16th Joint Civil Judge , Junior Division and 
17th Joint Civil Judge, Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Nagpur vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Shri Shaikhbabso S . Patil. 
Nagpur. 


12. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २६ - नोव्हेंबर १, २०१७/ कार्तिक ४ - १०, शके १९३९ 


७ 


Name and Present Posting 


New Posting 


17 . Shri S . M . Tamgadge 

. . 17th Joint Civil Judge , Junior Division and 
18th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Nagpur vice 
and Judicial Magistrate, First Class , Shri D . A . Tiwari. 

Nagpur. 
18 . Smt. U . M . Vaidya 

. . 18th Joint Civil Judge , Junior Division and 
19th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Nagpur vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Shri S . M . Tamgadge . 

Nagpur. 
19. Shri G . M . Nadaf 

. . 19th Joint Civil Judge , Junior Division and 
20th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate, First Class , Nagpur vice 
and Judicial Magistrate, First Class , Smt. U . M . Vaidya. 

Nagpur. 
20 . Shri B . D . Tare 

. . 20th Joint Civil Judge , Junior Division and 
21st Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Nagpur vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Shri G . M . Nadaf. 
Nagpur. 
Smt. M . V . Bharade 

. . 21st Joint Civil Judge , Junior Division and 
22nd Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Nagpur vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Shri B . D . Tare . 
Nagpur. 
Smt. S . J . Shinde 

. . 22nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
24th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate, First Class , Nagpur vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Smt. M . V . Bharade. 

Nagpur. 
23 . Smt. S . S . Jain 

. . 23rd Joint Civil Judge , Junior Division and 
25th Joint Civil Judge, Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Nagpur vice 
and Judicial Magistrate, First Class , Smt. S . J . Patil transferred . 
Nagpur. 
Smt. Sharvari M . Joshi 

. . 24th Joint Civil Judge , Junior Division and 
26th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Nagpur vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Smt. S . J. Shinde . 

Nagpur. 
25 . Smt. Sheetal Koul 

. . 25th Joint Civil Judge , Junior Division and 
27th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Nagpur vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Smt. S . S . Jain . 

Nagpur. 
26 . Smt. R . B . Sorekar 

· 26th Joint Civil Judge , Junior Division and 
28th Joint Civil Judge, Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Nagpur vice 
and Judicial Magistrate, First Class , Smt. Sharvari M . Joshi . 

Nagpur. 
27 . Shri J. D . Jadhao 

. . 27th Joint Civil Judge, Junior Division and 
29th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate, First Class , Nagpur vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Smt. Sheetal Koul. 

Nagpur. 
28 . Shri D . B . Gutte 

28th Joint Civil Judge , Junior Division and 
30th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class, Nagpur vice 
and Judicial Magistrate, First Class , Smt. R . B . Sorekar . 
Nagpur. 


24 


а 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २६- नोव्हेंबर १, २०१७/ कार्तिक ४ - १०, शके १९३९ 


Name and Present Posting 


New Posting 


30 . 


32 . 


a 


29. Shri G . C . Fulzalke 

. . 29th Joint Civil Judge , Junior Division and 
31st Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Nagpur vice 
and Judicial Magistrate , First Class, Shri J . D . Jadhao. 
Nagpur . 
Smt. P . C . Phatale 

. . 30th Joint Civil Judge , Junior Division and 
32nd Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate, First Class , Nagpur vice 
and Judicial Magistrate , First Class, Shri D . B . Gutte . 

Nagpur. 
31. Shri V . S . Damare 

. . 31st Joint Civil Judge , Junior Division and 
33rd Joint Civil Judge, Junior Division Judicial Magistrate , First Class, Nagpur vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Shri G . C . Fulzalke . 
Nagpur. 
Smt. S . L . Soyanke 

32nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
34th Joint Civil Judge, Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Nagpur vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Smt. P . C . Phatale . 

Nagpur. 
33 . Smt. Vaishali G . Karmore 

33rd Joint Civil Judge , Junior Division and 
35th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Nagpur vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Shri V . S . Damare . 

Nagpur. 
34 . Smt. S. B . Ghute 

. . 34th Joint Civil Judge , Junior Division and 
36th Joint Civil Judge, Junior Division Judicial Magistrate , First Class, Nagpur vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Smt. S . L . Soyanke . 

Nagpur. 
35 . Shri D . S . Kolte 

. . 2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Joint Civil Judge , Junior Division 

Judicial Magistrate , First Class , Ahmednagar 
and Judicial Magistrate , First Class , vice Shri S . D . Patil. 

Ahmednagar. 
36 . Shri S . D . Patil 

. . 3rd Joint Civil Judge, Junior Division and 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Ahmednagar 
and Judicial Magistrate , First Class , vice Smt. P . P . Bharsakade (Wagh ). 

Ahmednagar. 
37 . Smt. P . P . Bharsakade (Wagh ) . . 4th Joint Civil Judge , Junior Division and 

3rd Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Ahmednagar 
and Judicial Magistrate , First Class , vice Smt. Sonal S . Patil. 

Ahmednagar. 
38 . Smt. Sonal S . Patil 

. . 5th Joint Civil Judge , Junior Division and 
4th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Ahmednagar 
and Judicial Magistrate , First Class , vice Smt. K . S . Navandar . 

Ahmednagar . 
39. Smt. K . S . Navandar 

. . 6th Joint Civil Judge , Junior Division and 
5th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Ahmednagar 
and Judicial Magistrate , First Class , vice Smt. S . P . Nalage . 

Ahmednagar . 
40 . Smt. S . P . Nalage 

. . 7th Joint Civil Judge , Junior Division and 
6th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class, Ahmednagar 
and Judicial Magistrate , First Class, vice Smt. P . V . Ghadge . 
Ahmednagar. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २६ - नोव्हेंबर १, २०१७/ कार्तिक ४ - १०, शके १९३९ 


९ 


Name and Present Posting 


New Posting 


41. Smt. P . V . Ghadge 

8th Joint Civil Judge , Junior Division and 
7th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Ahmednagar 
and Judicial Magistrate , First Class , vice Smt. T . M . Deshmukh -Naik . 
Ahmednagar. 
Smt. T . M . Deshmukh -Naik 

. . 9th Joint Civil Judge , Junior Division and 
8th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Ahmednagar 
and Judicial Magistrate , First Class , vice Smt. K . M . Chavan . 

Ahmednagar . 
43 . Smt. K . M . Chavan 

. . 10th Joint Civil Judge , Junior Division and 
9th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate, First Class, Ahmednagar 
and Judicial Magistrate , First Class , vice Smt. P . N . Dhane . 

Ahmednagar . 
44 . Smt. P . M . Dhane 

. . 11th Joint Civil Judge , Junior Division and 
10th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Ahmednagar 
and Judicial Magistrate , First Class , vice Smt. J. P . Sarpate . 

Ahmednagar. 
45 . Smt. J . P . Sarpate 

. . 13th Joint Civil Judge , Junior Division and 
11th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Ahmednagar . 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Ahmednagar . 
46 . Smt. S . D . Wadgaonkar 

. . 14th Joint Civil Judge , Junior Division and 
12th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class, Ahmednagar . 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Ahmednagar . 
47 . Shri V . R . Assudani 

. . Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Joint Civil Judge , Junior Division 

Magistrate , First Class , Patur, District Akola 
and Judicial Magistrate , First Class , vice Shri K . R . Khondre transferred . 

Patur , District Akola . 
48 . Smt. S . S . Manjrekar 

. . Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Civil Judge , Junior Division and 

Magistrate , First Class , Tasgaon , District 
Judicial Magistrate , First Class, 

Sangli vice Smt. T . S . Mahadik . 
Tasgaon , District Sangli . 
49 . Smt. T . S . Mahadik 

. . 2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate, First Class, Tasgaon . 
Judicial Magistrate , First Class , 

District Sangli. 
Tasgaon , District Sangli. 
50 . Shri N . V . Bansal 

. . Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Civil Judge , Junior Division and 

Magistrate , First Class, Seloo , District Wardha 
Judicial Magistrate , First Class, 

vice Smt. N . M . Panchariya . 
Seloo , District Wardha . 
Smt. N . M . Panchariya 

. . 2nd Joint Civil Judge, Junior Division and 
Joint Civil Judge, Junior Division 

Judicial Magistrate , First Class , Seloo , 
and Judicial Magistrate , First Class , District Wardha . 

Seloo , District Wardha. 
52 . Shri S . C . Khairnar 

. . 10th Joint Civil Judge , Junior Division and 
11th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Pune 
and Judicial Magistrate , First Class , vice Smt. N . N . Sheikh transferred . 

Pune . 
ATT Tch ( .3 .fq .) - 2 


51 . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २६ -नोव्हेंबर १, २०१७/ कार्तिक ४ - १० , शके १९३९ 


Name and Present Posting 


New Posting 


57. 


53 . Smt. M . B . Kulkarni 

. . 11th Joint Civil Judge , Junior Division and 
12th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Pune 
and Judicial Magistrate, First Class , vice Shri S . C . Khairnar . 

Pune . 
54 . Smt. T . M . Nirale 

. . 12th Joint Civil Judge, Junior Division and 
13th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Pune 
and Judicial Magistrate , First Class , vice Smt. M . B . Kulkarni. 

Pune . 
55 . Smt. N . S . Saraf 

. . 13th Joint Civil Judge, Junior Division and 
14th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Pune 
and Judicial Magistrate, First Class , vice Smt. T . M . Nirale . 

Pune . 
56 . Smt. S . K . Choudhary 

. . 14th Joint Civil Judge, Junior Division and 
15th Joint Civil Judge, Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Pune 
and Judicial Magistrate, First Class, vice Smt. N . S . Saraf. 
Pune. 
Smt. A . S . Mujumdar 

. . 15th Joint Civil Judge , Junior Division and 
16th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Pune 
and Judicial Magistrate, First Class , vice Smt. S . K . Choudhary . 

Pune. 
58. Shri Vishakha B . Patil 

. . 16th Joint Civil Judge, Junior Division and 
17th Joint Civil Judge, Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Pune 
and Judicial Magistrate , First Class , vice Smt. A . S . Mujumdar . 

Pune. 
59. Smt. S . V . Gharge 

17th Joint Civil Judge, Junior Division and 
18th Joint Civil Judge, Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Pune 
and Judicial Magistrate , First Class , vice Smt. Vishakha B . Patil. 

Pune. 
60 . Shri S . V . Thodge 

. . 18th Joint Civil Judge , Junior Division and 
19th Joint Civil Judge, Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Pune 
and Judicial Magistrate , First Class, vice Smt. S . V . Gharge . 
Pune. 
Shri G . B . Deshmukh 

Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division Magistrate , First Class , Hingoli, District 
and Judicial Magistrate , First Class, Parbhani vice Smt. G . A . Pande transferred . 

Hingoli, District Parbhani. 
62. Shri H . N . Pole 

. . 2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
3rd Joint Civil Judge, Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Hingoli , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

District Parbhani vice Shri G . B . Deshmukh . 
Hingoli , District Parbhani. 
63. Shri S . N . Patil 

. 3rd Joint Civil Judge , Junior Division and 
4th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Hingoli, 
and Judicial Magistrate , First Class, District Parbhani vice Shri H . N . Pole . 

Hingoli, District Parbhani. 
64 . Shri S . R . Nimse 

. . Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Civil Judge , Junior Division and 

Magistrate , First Class , Vashi, District Thane 
Judicial Magistrate , First Class , 

vice Smt. V . R . Hangargekar . 
Vashi, District Thane. 


а ) 


61 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २६ - नोव्हेंबर १, २०१७/ कार्तिक ४ - १०, शके १९३९ ११ 


Name and Present Posting 


New Posting 


65 . Smt. V . R . Hangargekar 

. . 2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Joint Civil Judge , Junior Division 

Judicial Magistrate , First Class , Vashi, 
and Judicial Magistrate , First Class , District Thane vice Smt. R . M . Kante . 

Vashi, District Thane . 
66 . Smt. R . M . Kante 

. . 3rd Joint Civil Judge , Junior Division and 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Vashi, 
and Judicial Magistrate , First Class, District Thane vice Smt. J. A . Kotnis . 

Vashi, District Thane . 
67 . Smt. J . A . Kotnis 

. . 4th Joint Civil Judge , Junior Division and 
3rd Joint Civil Judge, Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Vashi, 
and Judicial Magistrate, First Class , District Thane vice Smt. S . J . Katkar. 

Vashi, District Thane. 
68 . Smt. S . J. Katkar 

. . 5th Joint Civil Judge , Junior Division and 
4th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Vashi, 
and Judicial Magistrate , First Class , District Thane vice Shri N . S . Bari. 

Vashi, District Thane. 
69. Shri N . S . Bari 

. . 6th Joint Civil Judge , Junior Division and 
5th Joint Civil Judge, Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Vashi , 
and Judicial Magistrate , First Class , District Thane vice Shri N . S . Kale . 

Vashi, District Thane. 
70 . Shri N . S . Kale 

. . 7th Joint Civil Judge , Junior Division and 
6th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Vashi, 
and Judicial Magistrate , First Class , District Thane vice Smt. C . S . Patil. 

Vashi, District Thane. 
71 . Smt. C . S . Patil 

. . 8th Joint Civil Judge , Junior Division and 
7th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Vashi, 
and Judicial Magistrate, First Class , District Thane vice Smt. A . K . Damate . 
Vashi, District Thane. 
Smt. A . K . Damate 

. . 9th Joint Civil Judge , Junior Division and 
8th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Vashi, 
and Judicial Magistrate , First Class, District Thane vice Smt. P . A . Harkal . 

Vashi, District Thane. 
73 . Smt. P . A . Harkal 

10th Joint Civil Judge , Junior Division and 
9th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Vashi, 
and Judicial Magistrate , First Class , District Thane vice Shri D . M . Gitte . 

Vashi, District Thane. 
74 . Shri D . M . Gitte 

. . 11th Joint Civil Judge, Junior Division and 
10th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class, Vashi, 
and Judicial Magistrate , First Class , District Thane vice Smt. D . A . Sarnayak . 

Vashi, District Thane. 
75 . Smt. D . A . Sarnayak 

. . 12th Joint Civil Judge , Junior Division and 
11th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class, Vashi, 
and Judicial Magistrate , First Class , District Thane vice Smt. K . J . Khomane. 

Vashi, District Thane . 
76 . Smt. K . J. Khomane 

. . 13th Joint Civil Judge , Junior Division and 
12th Joint Civil Judge, Junior Division Judicial Magistrate , First Class, Vashi, 
and Judicial Magistrate , First Class , District Thane vice Smt. P . B . Dighe. 
Vashi, District Thane. 


72 . 


ATT 18 ( 7 .3 .fq .) - 3 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २६ - नोव्हेंबर १, २०१७/ कार्तिक ४ - १० , शके १९३९ 


Name and Present Posting 


New Posting 


77 . Smt. P . B . Dighe 

· 14th Joint Civil Judge , Junior Division and 
13th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Vashi, 
and Judicial Magistrate, First Class , District Thane. 

Vashi, District Thane. 
78 . Smt. A . M . Kasim 

. . Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Joint Civil Judge , Junior Division 

Magistrate , First Class , Mohadi, District 
and Judicial Magistrate , First Class , Bhandara vice Shri S . A . Jamadar transferred . 

Mohadi, District Bhandara . 
79 . Shri K . S . Khandare 

: Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Joint Civil Judge , Junior Division 

Magistrate , First Class , Nagbhid , District 
and Judicial Magistrate , First Class , Chandrapur vice Shri M . R . Devkate 
Nagbhid , District Chandrapur . 

transferred . 
80 . Shri A . R . Shendge 

. . 8th Joint Civil Judge, Junior Division and 
7th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Solapur 
and Judicial Magistrate , First Class , vice Smt. S . S . Jadhav. 
Solapur. 
Smt. S . S . Jadhav 

. . 9th Joint Civil Judge , Junior Division and 
8th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class, Solapur 
and Judicial Magistrate , First Class , vice Shri A . R . Khalapure . 

Solapur. 
82 . Shri A . R . Khalapure 

. . 10th Joint Civil Judge , Junior Division and 
9th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Solapur vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Shri P . M . Bidada . 
Solapur. 
Shri P . M . Bidada 

. . 11th Joint Civil Judge , Junior Division and 
10th Joint Civil Judge, Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Solapur vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Smt. J . M . Mistry . 

Solapur . 
84 . Smt. J. M . Mistry 

. . 12th Joint Civil Judge , Junior Division and 
11th Joint Civil Judge, Junior Division Judicial Magistrate , First Class, Solapur vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Shri P . V . Kapadia . 

Solapur. 
85 . Shri P . V . Kapadia 

. . 13th Joint Civil Judge , Junior Division and 
12th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Solapur . 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Solapur . 
86 . Smt. Amruta A . Shinde 

. . 3rd Joint Civil Judge, Junior Division and 
4th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Osmanabad 
and Judicial Magistrate , First Class , vice Smt. Susheela R . Patil transferred . 

Osmanabad . 
87. Smt. A . C . Parshetti 

. . 4th Joint Civil Judge , Junior Division and 
5th Joint Civil Judge, Junior Division Judicial Magistrate , First Class, Osmanabad 
and Judicial Magistrate , First Class , vice Smt. Amruta A . Shinde . 
Osmanabad . 
Smt. A . S . Birajdar 

5th Joint Civil Judge, Junior Division and 
6th Joint Civil Judge, Junior Division Judicial Magistrate, First Class, Osmanabad 
and Judicial Magistrate, First Class , vice Smt. A . C . Parshetti . 
Osmanabad . 


83 . 


88. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २६ - नोव्हेंबर १, २०१७/ कार्तिक ४ - १०, शके १९३९ १३ 


Name and Present Posting 


New Posting 


89 . Shri K . C . Kalal 

6th Joint Civil Judge , Junior Division and 
7th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Osmanabad 
and Judicial Magistrate , First Class, vice Smt. A . S . Birajdar . 

Osmanabad . 
90 . Shri A . A . Babar 

. . 7th Joint Civil Judge , Junior Division and 
8th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Osmanabad 
and Judicial Magistrate , First Class , vice Shri K . C . Kalal. 

Osmanabad . 
91. Shri S . D . Waghmare 

. . Joint Civil Judge , Junior Division and 
Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , Jath , District 
Judicial Magistrate , First Class, 

Sangli . 
Jath , District Sangli. 
92 . Smt. J. N . Yadav 

. . Civil Judge , Junior Division and 
Joint Civil Judge , Junior Division 

Judicial Magistrate , First Class , Khed , 
and Judicial Magistrate , First Class , District Ratnagiri vice Smt. S . V . Inamdar 
Khed , District Ratnagiri. 

transferred . 
93. Smt. P . D . Chavan 

. . 5th Joint Civil Judge, Junior Division and 
4th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class, Thane vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Shri A . M . Chavan . 

Thane. 
94 . Shri A . M . Chavan 

. . 6th Joint Civil Judge , Junior Division and 
5th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Thane vice 
and Judicial Magistrate , First Class , Shri A . B . Katte . 

Thane. 
95 . Shri A . B . Katte 

. . 7th Joint Civil Judge , Junior Division and 
6th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Thane vice 
and Judicial Magistrate, First Class , Shri D . G . Kankhare . 

Thane . 
96 . Shri D . G . Kankhare 

. . 8th Joint Civil Judge , Junior Division and 
7th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Thane . 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Thane. 
97 . Smt. M . G . Hiwarale 

. . Joint Civil Judge , Junior Division and 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Tumsar, 
and Judicial Magistrate , First Class , District Bhandara vice Smt. J. S . Kelkar 
Tumsar , District Bhandara . 

transferred . 
98 . Shri D . M . G . Malidwale 

. . 2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Joint Civil Judge , Junior Division 

Judicial Magistrate , First Class , Baramati, 
and Judicial Magistrate , First Class , District Pune vice Shri D . R . Badave . 

Baramati, District Pune. 
99 . Shri D . R . Badave 

. . 3rd Joint Civil Judge , Junior Division and 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Baramati, 
and Judicial Magistrate , First Class , District Pune vice Shri S . D . Yadav . 

Baramati, District Pune. 
100 . Shri S . D . Yadav 

. . 4th Joint Civil Judge , Junior Division and 
3rd Joint Civil Judge, Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Baramati, 
and Judicial Magistrate , First Class , District Pune vice Shri S . B . Gadve . 
Baramati, District Pune. 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २६ -नोव्हेंबर १, २०१७/ कार्तिक ४ - १० , शके १९३९ 


Name and Present Posting 


New Posting 


101. Shri S . B . Gadve 

. . 5th Joint Civil Judge , Junior Division and 
4th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Baramati, 
and Judicial Magistrate , First Class , District Pune vice Shri Sachin R . Shinde. 

Baramati, District Pune . 
102 . Shri Sachin R . Shinde 

. . 6th Joint Civil Judge , Junior Division and 
5th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Baramati, 
and Judicial Magistrate, First Class , District Pune vice Shri S . P . Lankeshwar . 

Baramati, District Pune. 
103. Shri S . P . Lankeshwar 

. . 7th Joint Civil Judge , Junior Division and 
6th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Baramati, 
and Judicial Magistrate , First Class , District Pune vice Smt. D . S . Khot . 

Baramati, District Pune . 
104 . Smt. D . S . Khot 

. . 8th Joint Civil Judge , Junior Division and 
7th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Baramati, 
and Judicial Magistrate , First Class , District Pune vice Smt. A . J . Bachulkar. 

Baramati , District Pune . 
105 . Smt. A . J. Bachulkar 

. . 9th Joint Civil Judge , Junior Division and 
8th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Baramati, 
and Judicial Magistrate , First Class , District Pune vice Smt. M . M . Bade . 

Baramati, District Pune. 
106 . Smt. M . M . Bade 

. . 10th Joint Civil Judge , Junior Division and 
9th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Baramati, 
and Judicial Magistrate , First Class , District Pune. 

Baramati, District Pune. 
107 . Shri U . B . Kalapagar 

. . 4th Joint Civil Judge , Junior Division and 
5th Joint Civil Judge, Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Kolhapur 
and Judicial Magistrate , First Class , vice Shri B . M . Dafale resigned . 

Kolhapur. 
108 . Shri V . C . Joshi 

. . 5th Joint Civil Judge , Junior Division and 
6th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , Kolhapur 
and Judicial Magistrate , First Class , vice Shri U . B . Kalapagar. 
Kolhapur. 


Bombay , 
dated 7th July 2017 . 


PUSHPA V . GANEDIWALA , 

Registrar General. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २६ - नोव्हेंबर १, २०१७/ कार्तिक ४ - १०, शके १९३९ १५ 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 

अधिसूचना क्रमांक पी -१(१)/( जुलै, २०१४ )/एक 
खाली नमूद करण्यात आलेली विभागीय परीक्षा त्यासमोर दर्शविलेल्या कालावधीत घेण्यात येईल : 
विभागीय परीक्षा 

कालावधी 
सहायक मोटार वाहन निरीक्षक ( सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा) . . दिनांक १४ व १५ नोव्हेंबर २०१७ 


परीक्षा केंद्र. - विक्रीकर भवन , महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग परीक्षा दालन, ९वा मजला, खोली क्र . ९०६, माझगाव , मुंबई ४०० ०१० . 

उपरोक्त विभागीय परीक्षेकरिता आयोगाच्या दिनांक ८ सप्टेंबर २०१७ च्या पत्राच्या अनुषंगाने संबंधित विभाग प्रमुख कार्यालयाकडून 
प्राप्त झालेल्या उमेदवारांच्या नावांच्या यादीमधील उमेदवारांना प्रस्तुत परीक्षेसाठी प्रवेश देण्यात येणार आहे. यास्तव , प्रस्तुत परीक्षेचे वेळापत्रक 
विभाग प्रमुखांना पाठविण्यात येईल . 


विभागीय परीक्षा 


विभाग प्रमुख 


सहायक मोटार वाहन निरीक्षक . . परिवहन आयुक्त , परिवहन आयुक्त यांचे कार्यालय , प्रशासकीय इमारत , 

( सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा ) ४था मजला, शासकीय वसाहत , वांद्रे ( पूर्व), मुंबई -५१. 
टिपा. - (१) ज्या उमेदवारांना आयोगाने परीक्षेस बसण्यास परवानगी दिली आहे, त्यांना त्यांच्या वरिष्ठांमार्फत परीक्षा प्रवेशपत्र देण्यात 
येईल. प्रवेशपत्र तसेच ओळखपत्र दाखविल्याशिवाय उमेदवारांना परीक्षा कक्षात व परीक्षेस प्रवेश मिळणार नाही. तसेच परीक्षेच्या वेळी 
उमेदवारांनी स्वतःची ओळख (Identification) पटवून देण्याकरिता स्वतःचे पॅनकार्ड , आधारकार्ड , निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र , 
पासपोर्ट किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स ( फक्त स्मार्ट कार्ड प्रकारचे) यांपैकी किमान एक ओळखपत्र व त्याची एक छायांकित प्रत तसेच 
कार्यालयाने दिलेले स्वतःचे ओळखपत्र सोबत आणणे आवश्यक आहे . 

( २) विभागीय परीक्षांचेनिकाल घोषित झाल्यानंतर ज्या उमेदवारांस गुणांची पडताळणी करून घ्यावयाची असल्यास त्यांनी निकालाच्या 
दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत विभाग प्रमुखांकडे अर्ज पाठविणे आवश्यक आहे. उमेदवारांकडून प्राप्त झालेले अर्ज विभाग प्रमुखांनी 
आयोगाकडे पाठविताना त्यांनी विहित मुदतीत अर्ज केला आहे व गुणांच्या पडताळणी शुल्कापोटी प्रत्येक विषयास रुपये १०० प्रमाणे कोर्ट 
फी स्टॅम्प लावले आहेत, याची विभाग प्रमुखांनी प्रथम खात्री करूनच ते उमेदवारांच्या अर्जाच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत आयोगाकडे 
पाठविणे आवश्यक आहे. उमेदवारांकडून विहित मुदतीत विहित शुल्कासह विभाग प्रमुखांमार्फत न आलेल्या अर्जाचा आयोगाकडून विचार 
केला जाणार नाही . 

( ३) विभागीय परीक्षेच्या पारंपरिक स्वरूपाच्या उत्तरपुस्तिकेकरिता गुणांची पडताळणी करण्यात येते . फेरमुल्यांकन केले जात नाही . 


सु. सं . केसरकर , 

उप सचिव ( प-२ ), 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग . 


बँक ऑफ इंडिया इमारत , 
३रा मजला, महात्मा गांधी मार्ग , 
हुतात्मा चौक , मुंबई ४०० ००१. 
दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१७ . 


भाग एक ( म. उ.वि .) - ४ 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २६- नोव्हेंबर १, २०१७/ कार्तिक ४ -१०, शके १९३९ 


वेळ 


बुधवार 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
विभागीय परीक्षेचा कार्यक्रम 

( जुलै, २०१४ ) 

क्रमांक पी - १( १) / एक 
वार आणि 

सहायक मोटार वाहन निरीक्षक यांच्याकरिता 
तारीख 

सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा 
मंगळवार सकाळी १० - ०० ते १- ०० पेपर क्र . १-व्हेईकल ले- आऊट इंजिन्स , इंटरनल कंबशन इंजिन ऑटोमोबाईल 
दिनांक १४ 

एलिमेंट्स वगैरे ( पुस्तकांशिवाय ) . 
नोव्हेंबर २०१७ दुपारी २-३० ते ५- ३० पेपर क्र . २- मोटार व्हेईकल्स अॅक्ट , १९८८ व सेंट्रल मोटार व्हेईकल्स रुल्स , 

१९८९ वगैरे ( पुस्तकांसह) . 
सकाळी १० - ०० ते १- ०० पेपर क्र . ३-महाराष्ट्र मोटार वाहने कर कायदा, १९५८ , महाराष्ट्र मोटार वाहने 
दिनांक १५ 

कर नियम, १९५९ वगैरे ( पुस्तकांसह ) . 
नोव्हेंबर २०१७ 

परीक्षा केंद्र. - विक्रीकर भवन , महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग परीक्षा दालन , ९वा मजला, खोली क्र . ९०६ , माझगाव , मुंबई ४०० ०१० . 

सूचना. — (१ ) एखाद्या विषयात / विषयसमुहात मागील परीक्षेस जर सूट मिळाली असेल व त्यामुळे विभाग प्रमुखांनी अशा उमेदवारास 
संबंधित विषयासाठी /विषयसमुहासाठी प्रवेश दिला नसतानाही तो त्या विषयास/ विषयसमुहास पुन्हा बसला तर पूर्वी मिळालेली सूट रद्द 
ठरविण्यात येईल . 

( २ ) ज्या उमेदवारांना आयोगाने परीक्षेस बसण्यास परवानगी दिली आहे , त्यांना त्यांच्या वरिष्ठांमार्फत परीक्षा प्रवेशपत्र व उमेदवारांना 
सूचनांची प्रत देण्यात येईल . प्रवेशपत्र तसेच ओळखपत्र दाखविल्याशिवाय उमेदवारांना परीक्षा कक्षात व परीक्षेस प्रवेश मिळणार नाही . तसेच 
परीक्षेच्या वेळी उमेदवारांनी स्वतःची ओळख (Identification) पटवून देण्याकरिता स्वतःचेपॅनकार्ड , आधारकार्ड , निवडणूक आयोगाचे 
ओळखपत्र, पासपोर्ट किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स ( फक्त स्मार्ट कार्ड प्रकारचे) यांपैकी · किमान एक ओळखपत्र व त्याची एक छायांकित प्रत 
साक्षांकित केलेली तसेच कार्यालयाने दिलेले स्वतःचे ओळखपत्र सोबत आणणे आवश्यक आहे . 

( ३) उत्तरे लिहिण्यासाठी मुख्य उत्तरपुस्तिकेव्यतिरिक्त पुरवणी म्हणून अन्य उत्तरपुस्तिका उपलब्ध करून दिली जाणार नाही . 

( ४ ) ज्या प्रश्नपत्रिकांची उत्तरे पुस्तकांच्या सहाय्याने लिहावयाची आहेत . अशा वेळी उमेदवारांनी विभागाने प्रमाणित केलेली शासन प्रकाशित 
अधिकृत पुस्तके ( स्वतःची) ( यथास्थिती केवळ बेअरअॅक्ट्स आणि /किंवा रुल्स ) वापरावी. परंतु परीक्षेसाठी असलेल्या कोणत्याही प्रश्नपत्रिकेवरील 
टिपण्या असलेली पुस्तके , मार्गदर्शिका किंवा पेजर , मोबाईल फोन, प्रोग्रामेबल कॅलक्युलेटर वा नकाशे, इत्यादी वस्तू परीक्षा कक्षामध्ये आणण्याची 
उमेदवारांना सक्त मनाई आहे. सदर सूचनेचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास ती बाब शिस्तभंग असल्याचे समजण्यात येईल व आयोगामार्फत 
तसेच विभागामार्फत कारवाई केली जाईल. उमेदवारांना आयोगाकडून कोणतीही पुस्तके पुरविली जाणार नाहीत . 

( ५) परीक्षेच्या नियमामध्ये प्रमाणित केल्याप्रमाणे उमेदवारांना प्रश्नांची उत्तरे इंग्रजी किंवा मराठीमध्ये लिहिण्याची मुभा आहे. परंतु उत्तरपुस्तिकेत 
ज्या भाषेत उत्तर लिहिणे सुरू केले असेल, त्याच भाषेत त्या उत्तरपुस्तिकेत शेवटपर्यंत उत्तरे लिहिली पाहिजेत . परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका मराठी व 
इंग्रजी भाषेतच काढल्या जातील. . 

( ६ ) उमेदवाराने प्रश्नांचे उपप्रश्न सोडविताना ( अ, ब, क , ड किंवा १, २, ३, ४ ) सलगरित्या सोडवावेत . प्रश्नाचा एक भाग एका 
पृष्ठावर तर दुसरा भाग काही पृष्ठे सोडून अथवा काही अन्य पृष्ठावर उपप्रश्न सोडविल्यास तो उपप्रश्न दुर्लक्षित करण्यात येईल व अशा 
प्रश्नांच्या उत्तरांना शून्य गुण समजण्यात येतील . 

( ७ ) ( अ ) सदर परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नांमध्ये काही दोष आढळल्यास , त्यासंबंधीचे लेखी निवेदन उमेदवाराने उप सचिव 
( परीक्षा -२), महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई ४०० ०२१ यांच्याकडे स्वतःच्या तपशिलासह टपालाने परीक्षेच्या दिनांकापासून आठ दिवसांच्या 

आत विभाग प्रमुखांमार्फत सादर करावे. तद्नंतर आलेली निवेदने विचारात घेतली जाणार नाहीत . या दोषांबाबत पर्यवेक्षक / समवेक्षक यांच्याकडे 
विचारणा किंवा चर्चा करू नये . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २६ - नोव्हेंबर १, २०१७/ कार्तिक ४ - १०, शके १९३९ १७ 

( ब ) उमेदवारांनी विभागीय परीक्षेशी संबंधित प्रश्नपत्रिकेतील त्रुटी संदर्भातील पत्रव्यवहार वगळता अन्य पत्रव्यवहार थेट आयोगाशी न 
करता तो विभाग प्रमुखामार्फत आयोगाचे सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग , मुंबई यांचे नावे करावा, याची संबंधित उमेदवारांनी नोंद घ्यावी . 

(८ ) विभागीय परीक्षांचेनिकाल घोषित झाल्यानंतर ज्या उमेदवारांस गुणांची पडताळणी करून घ्यावयाची असल्यास त्यांनी निकालाच्या 
दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत विभागप्रमुखांकडे अर्ज पाठविणे आवश्यक आहे. उमेदवारांकडून प्राप्त झालेले अर्ज विभागप्रमुखांनी आयोगाकडे 
पाठवितांना त्यांनी विहित मुदतीत अर्ज केला आहे व गुणांच्या पडताळणी शुल्कापोटी प्रत्येक विषयास रुपये १०० प्रमाणे कोर्ट फी स्टॅम्प लावले 
आहेत , याची विभागप्रमुखांनी प्रथम खात्री करूनच ते उमेदवारांच्या अर्जाच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत आयोगाकडे पाठविणे आवश्यक 
आहे. उमेदवारांकडून विहित मुदतीत विहित शुल्कासह विभागप्रमुखांमार्फत न आलेल्या अर्जाचा आयोगाकडून विचार केला जाणार नाही. 

( ९) विभागीय परीक्षेच्या पारंपरिक स्वरूपाच्या उत्तरपुस्तिकेकरिता गुणांची पडताळणी करण्यात येते. फेरमुल्यांकन केले जात नाही . 

(१० ) परीक्षेत अनधिकृत साहित्याआधारे नक्कल करण्यास किंवा दुसऱ्या उमेदवाराच्या उत्तरपत्रिकेवरून नक्कल करण्यास वा दुसऱ्या 
उमेदवारांकडून नियमबाह्य मदत घेण्यास किंवा दुसऱ्या उमेदवाराला नियमबाह्य मदत देण्यास अथवा तसा प्रयत्न करण्यास अथवा वारंवार आपल्या 
जागेवरून उठण्यास सक्त मनाई आहे. खाजगी प्रकाशनाची पुस्तके वापरल्यास या सूचनेचे उल्लंघन करणारा उमेदवार शिस्तभंग कारवाईच्या 
तरतुदी अन्वये कारवाईस पात्र ठरेल . 

(११ ) आयोगाची उत्तरपुस्तिका ही आयोगाची मालमत्ता असून ती अनधिकृतरित्या हाताळणे वा स्वतःजवळ बाळगणारी व्यक्ती कारवाईस 
पात्र ठरेल . 
___ ( १२ ) आयोगाने विभागीय परीक्षा संदर्भाने केलेल्या सूचनांचे उमेदवाराने अत्यंत काळजीपूर्वक पालन करावे. सूचनांचे पालन न करणारा 
उमेदवार परीक्षा कक्षाबाहेर घालवून देणे, गुण वजा करणे, पुढील परीक्षांना प्रतिरोधित करणे, उमेदवारी रद्द करणे , इत्यादी शिक्षा देण्यास पात्र 
ठरेल, शिक्षा देण्याचा अधिकार सर्वस्वी आयोगाचा राहील. 


मुंबई, 


सु. सं . केसरकर , 

उप सचिव ( प- २) , 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. 


दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१७ . 


भाग एक ( म . उ.वि . ) - ४अ 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २६- नोव्हेंबर १, २०१७/ कार्तिक ४ - १०, शके १९३९ 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 

अधिसूचना क्रमांक पी - १(१)/( ऑक्टोबर , २०१३)/ एक 
खाली नमूद केलेली विभागीय परीक्षा त्यासमोर दर्शविलेल्या कालावधीत घेण्यात येईल : 
विभागीय परीक्षा 

कालावधी 
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेतील गट अ व ब संवर्गातील 

दिनांक १४ व १५ नोव्हेंबर २०१७ 
( तांत्रिक / अतांत्रिक ) राजपत्रित अधिकाऱ्यांकरिता 


परीक्षा केंद्र. - विक्रीकर भवन, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग परीक्षा दालन, ९वा मजला, खोली क्र . ९०६ , माझगाव, मुंबई ४०० ०१० . 

उपरोक्त विभागीय परीक्षेकरिता शासनाच्या दिनांक ७ जुलै २०१७ च्या पत्राच्या अनुषंगाने संबंधित विभाग प्रमुख कार्यालयाकडून प्राप्त 
झालेल्या उमेदवारांच्या नावांच्या यादीमधील उमेदवारांना प्रस्तुत परीक्षेसाठी प्रवेश देण्यात येणार आहे. यास्तव प्रस्तुत परीक्षेचे वेळापत्रक विभाग 
प्रमुखांना पाठविण्यात येईल . 


विभाग प्रमुख 


विभागीय परीक्षा 
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेतील 
गट अ व ब संवर्गातील ( तांत्रिक / अतांत्रिक ) 

राजपत्रित अधिकाऱ्यांकरिता 


सचिव , पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ००३२ / 
संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पी. एम . टी . बिल्डींग , 
स्वारगेट , पुणे - ३७ . 


टिपा. - (१) ज्या उमेदवारांना आयोगाने परीक्षेस बसण्यास परवानगी दिली आहे, त्यांना त्यांच्या वरिष्ठांमार्फत परीक्षा प्रवेशपत्र देण्यात 
येईल . प्रवेशपत्र तसेच ओळखपत्र दाखविल्याशिवाय उमेदवारांना परीक्षा कक्षात व परीक्षेस प्रवेश मिळणार नाही. तसेच परीक्षेच्या वेळी उमेदवारांनी 
स्वतःची ओळख (Identification) पटवून देण्याकरिता स्वतःचे पॅनकार्ड , आधारकार्ड, निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र, पासपोर्ट किंवा 
ड्रायव्हिंग लायसन्स ( फक्त स्मार्ट कार्ड प्रकारचे) यांपैकी किमान एक ओळखपत्र व त्याची एक छायांकित प्रत तसेच कार्यालयाने दिलेले 
स्वतःचे ओळखपत्र सोबत आणणे आवश्यक आहे . 

( २) विभागीय परीक्षांचे निकाल घोषित झाल्यानंतर ज्या उमेदवारांस गुणांची पडताळणी करून घ्यावयाची असल्यास त्यांनी निकालाच्या 
दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत विभागप्रमुखांकडे अर्ज पाठविणे आवश्यक आहे. उमेदवारांकडून प्राप्त झालेले अर्ज विभागप्रमुखांनी आयोगाकडे 
पाठवितांना त्यांनी विहित मुदतीत अर्ज केला आहे व गुणांच्या पडताळणी शुल्कापोटी प्रत्येक विषयास रुपये १०० प्रमाणे कोर्ट फी स्टॅम्प लावले 
आहेत , याची विभाग प्रमुखांनी प्रथम खात्री करुनच ते उमेदवारांच्या अर्जाच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत आयोगाकडे पाठविणे आवश्यक 
आहे. उमेदवारांकडून विहित मुदतीत विहित शुल्कासह विभागप्रमुखांमार्फत न आलेल्या अर्जाचा आयोगाकडून विचार केला जाणार नाही . 

( ३) विभागीय परीक्षेच्या पारंपरिक स्वरूपाच्या उत्तरपुस्तिकेकरिता गुणांची पडताळणी करण्यात येते . फेरमूल्यांकन केले जात नाही. 


सु. सं. केसरकर, 

उप सचिव (प -२), 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग . 


बँक ऑफ इंडिया इमारत , 
३रा मजला, महात्मा गांधी मार्ग, 
हुतात्मा चौक, मुंबई ४०० ००१ . 
दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २६ - नोव्हेंबर १, २०१७/ कार्तिक ४ - १०, शके १९३९ १९ 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
विभागीय परीक्षेचा कार्यक्रम 

( ऑक्टोबर, २०१३ ) 

क्रमांक पी - १(१ ) / एक 
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेतील गट - अ व गट -ब संवर्गातील ( तांत्रिक / अतांत्रिक ) राजपत्रित अधिकाऱ्यांची विभागीय परीक्षा 
वार आणि दिनांक वेळ 

पेपर क्रमांक व विषय 


मंगळवार सकाळी १० - ०० ते १- ०० पेपर क्र . १. - महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , मुंबई वित्तीय नियमावली, १९५९ 
दिनांक १४ 

महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम, १९६५. अर्थसंकल्पिय नियमपुस्तिका , 
नोव्हेंबर २०१७ . 

मुंबई सर्वसाधारण भविष्य निर्वाहनिधी नियम व महाराष्ट्र कोषागार नियम 

( पुस्तकांसह ) ( तांत्रिक / अतांत्रिक दोन्ही संवर्गासाठी ; 
दुपारी २- ३० ते ५ - ३० पेपर क्र . २. - रचना व कार्यपद्धती, कार्यालयीन तपासणी , कागदपत्रांचे वर्गीकरण 

खातेप्रमुखांची कामे व जबाबदाऱ्या व विभागीय चौकशी नियमपुस्तिका 

इत्यादी ( पुस्तकांसह ) ( तांत्रिक / अतांत्रिक दोन्ही संवर्गासाठी ). 
बुधवार 

सकाळी १०- ०० ते १- ०० पेपर क्र . ३. - ( अ ) अभियांत्रिकी संवर्गासाठी ( ब) ( पुस्तकांशिवाय ) भाग १ 
दिनांक १५ 

ड्रिलिंग मेथडस्, भाग- २-ड्रिलिंग मेथड्स इन सॉफ्टरॉक फॉरमेशन, इत्यादी 
नोव्हेंबर २०१७. 

( ब) अतांत्रिक संवर्गासाठी (पुस्तकांशिवाय)- ऑर्गनायझेशन ऑफ ग्राऊंड वॉटर 
सर्व्ह आणि डेव्हलपमेंट एजन्सी, इत्यादी. ( क ) भूवैज्ञानिक व भूभौतिक 
संवर्गासाठी ( पुस्तकांशिवाय) भाग-१- जनरलजिऑलॉजी, भाग -२-जिऑलॉजी 
ऑफ इंडिया, भाग - ३ - ग्राऊंड वॉटर आणि जिओफीजीक्स , भाग- ४ 

सर्व्हेइंग आणि लेव्हेलिंग, भाग -५ -मिसलेनियस , इत्यादी . 
दुपारी २- ३० ते ५- ३० पेपर क्र . ४ .-टिप्पणी व प्रारुप लेखन , इत्यादी ( तांत्रिक / अतांत्रिक दोन्ही 

संवर्गासाठी) ( पुस्तकांशिवाय) . 
परीक्षा केंद्र. - विक्रीकर भवन, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग परीक्षा दालन, ९वा मजला, खोली क्र . ९०६, माझगाव, मुंबई ४०० ०१०. 

सूचना . - (१) एखाद्या विषयात / विषयसमुहात मागील परीक्षेस जर सूट मिळाली असेल व त्यामुळे विभाग प्रमुखांनी अशा उमेदवारास 
संबंधित विषयासाठी/ विषयसमुहासाठी प्रवेश दिला नसतानाही तो त्या विषयास /विषयसमुहास पुन्हा बसला तर पूर्वी मिळालेली सूट रद्द 
ठरविण्यात येईल . 

( २ ) ज्या उमेदवारांना आयोगाने परीक्षेस बसण्यास परवानगी दिली आहे, त्यांना त्यांच्या वरिष्ठांमार्फत परीक्षा प्रवेशपत्र व उमेदवारांना 
सूचनांची प्रत देण्यात येईल. प्रवेशपत्र तसेच ओळखपत्र दाखविल्याशिवाय उमेदवारांना परीक्षा कक्षात व परीक्षेस प्रवेश मिळणार नाही . तसेच 
परीक्षेच्या वेळी उमेदवारांनी स्वतःची ओळख (Identification) पटवन देण्याकरिता स्वतःचे पॅनकार्ड , आधारकार्ड , निवडणक आयोगाचे 
ओळखपत्र , पासपोर्ट किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स ( फक्त स्मार्ट कार्ड प्रकारचे) यांपैकी “ किमान एक ” ओळखपत्र व त्याची एक छायांकित प्रत 
सांक्षांकित केलेली तसेच कार्यालयाने दिलेले स्वतःचे ओळखपत्र सोबत आणणे आवश्यक आहे . 

( ३) उत्तरे लिहिण्यासाठी मुख्य उत्तरपुस्तिकेव्यतिरिक्त पुरवणी म्हणून अन्य उत्तरपुस्तिका उपलब्ध करून दिली जाणार नाही . 

( ४ ) ज्या प्रश्नपत्रिकांची उत्तरे पुस्तकांच्या सहाय्याने लिहावयाची आहेत . अशा वेळी उमेदवारांनी विभागाने प्रमाणित केलेली शासन प्रकाशित 
अधिकृत पुस्तके ( स्वतःची ) ( यथास्थिती केवळ बेअरअॅक्ट्स आणि /किंवा रुल्स ) वापरावी. परंतु परीक्षेसाठी असलेल्या कोणत्याही प्रश्नपत्रिकेवरील 
टिपण्या असलेली पुस्तके , मार्गदर्शिका किंवा पेजर, मोबाईल फोन , प्रोग्रामेबल कॅलक्युलेटर वा नकाशे, इत्यादी वस्तू परीक्षा कक्षामध्ये आणण्याची 
उमेदवारांना सक्त मनाई आहे. सदर सूचनेचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास ती बाब शिस्तभंग असल्याचे समजण्यात येईल व आयोगामार्फत 
तसेच विभागामार्फत कारवाई केली जाईल. उमेदवारांना आयोगाकडून कोणतीही पुस्तके पुरविली जाणार नाहीत . 

( ५) परीक्षेच्या नियमामध्ये प्रमाणित केल्याप्रमाणे उमेदवारांना प्रश्नांची उत्तरे इंग्रजी किंवा मराठीमध्ये लिहिण्याची मुभा आहे . परंतु उत्तरपुस्तिकेत 
ज्या भाषेत उत्तर लिहिणे सरू केले असेल, त्याच भाषेत त्या उत्तरपस्तिकेत शेवटपर्यंत उत्तरे लिहिली पाहिजेत . परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका मराठी व 
इंग्रजी भाषेतच काढल्या जातील . 


२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २६ - नोव्हेंबर १, २०१७/ कार्तिक ४ - १० , शके १९३९ 

( ६ ) उमेदवाराने प्रश्नांचे उपप्रश्न सोडविताना ( अ, ब, क , ड किंवा १, २, ३, ४ ) सलगरित्या सोडवावेत . प्रश्नाचा एक भाग एका 
पृष्ठावर तर दुसरा भाग काही पृष्ठे सोडून अथवा काही अन्य पृष्ठावर उपप्रश्न सोडविल्यास तो उपप्रश्न दुर्लक्षित करण्यात येईल व अशा 
प्रश्नांच्या उत्तरांना शून्य गुण समजण्यात येतील . 

( ७) ( अ) सदर परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नांमध्ये काही दोष आढळल्यास, त्यासंबंधीचे लेखी निवेदन उमेदवाराने उप सचिव , 
( परीक्षा -२) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग , मुंबई ४०० ०२१ यांच्याकडे स्वतःच्या तपशिलासह टपालाने परीक्षेच्या दिनांकापासून आठ दिवसांच्या 

आत विभाग प्रमुखांमार्फत सादर करावे. तद्नंतर आलेली निवेदने विचारात घेतली जाणार नाहीत. या दोषांबाबत पर्यवेक्षक / समवेक्षक यांच्याकडे 
विचारणा किंवा चर्चा करू नये . 
____ ( ब) उमेदवारांनी विभागीय परीक्षेशी संबंधित प्रश्नपत्रिकेतील त्रुटी संदर्भातील पत्रव्यवहार वगळता अन्य पत्रव्यवहार थेट आयोगाशी न 
करता तो विभाग प्रमुखामार्फत आयोगाचे सचिव , महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग , मुंबई यांचे नावे करावा, याची संबंधित उमेदवारांनी नोंद घ्यावी . 

(८ ) विभागीय परीक्षांचे निकाल घोषित झाल्यानंतर ज्या उमेदवारांस गुणांची पडताळणी करून घ्यावयाची असल्यास त्यांनी निकालाच्या 
दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत विभागप्रमुखांकडे अर्ज पाठविणे आवश्यक आहे. उमेदवारांकडून प्राप्त झालेले अर्ज विभागप्रमुखांनी आयोगाकडे 
पाठवितांना त्यांनी विहित मुदतीत अर्ज केला आहे व गुणांच्या पडताळणी शुल्कापोटी प्रत्येक विषयास रुपये १०० प्रमाणे कोर्ट फी स्टॅम्प लावले 
आहेत . याची विभागप्रमुखांनी प्रथम खात्री करूनच ते उमेदवारांच्या अर्जाच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत आयोगाकडे पाठविणे आवश्यक 
आहे . उमेदवारांकडून विहित मुदतीत विहित शुल्कासह विभागप्रमुखांमार्फत न आलेल्या अर्जाचा आयोगाकडून विचार केला जाणार नाही . 

( ९) विभागीय परीक्षेच्या पारंपरिक स्वरूपाच्या उत्तरपुस्तिकेकरिता गुणांची पडताळणी करण्यात येते. फेरमूल्यांकन केले जात नाही . 

( १० ) परीक्षेत अनधिकृत साहित्याआधारे नक्कल करण्यास किवा दुस 
उमेदवारांकडून नियमबाह्य मदत घेण्यास किंवा दुसऱ्या उमेदवाराला नियमबाह्य मदत देण्यास अथवा तसा प्रयत्न करण्यास अथवा वारंवार आपल्या 
जागेवरून उठण्यास सक्त मनाई आहे . खाजगी प्रकाशनाची पुस्तके वापरल्यास या सूचनेचे उल्लंघन करणारा उमेदवार शिस्तभंग कारवाईच्या 
तरतुदी अन्वये कारवाईस पात्र ठरेल . 
____ ( ११ ) आयोगाची उत्तरपुस्तिका ही आयोगाची मालमत्ता असून ती अनधिकृतरित्या हाताळणे वा स्वतःजवळ बाळगणारी व्यक्ती कारवाईस 
पात्र ठरेल. 
___ ( १२ ) आयोगाने विभागीय परीक्षा संदर्भाने केलेल्या सूचनांचे उमेदवाराने अत्यंत काळजीपूर्वक पालन करावे. सूचनांचे पालन न करणारा 
उमेदवार परीक्षा कक्षाबाहेर घालवून देणे, गुण वजा करणे, पुढील परीक्षांना प्रतिरोधित करणे, उमेदवारी रद्द करणे, इत्यादी शिक्षा देण्यास पात्र 
ठरेल, शिक्षा देण्याचा अधिकार सर्वस्वी आयोगाचा राहील. 


मुंबई, 
दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१७ . 


सु. सं . केसरकर , 

उप सचिव (प - २), 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग . 


A 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २६ - नोव्हेंबर १, २०१७/ कार्तिक ४ - १०, शके १९३९ २१ 

नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा , बदल्या , 
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी अनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत . कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत . 

कृषि, पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१७ 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक मत्स्यआ.२०१७ / प्र.क्र .१९५ / पदुम- १२ . - आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांच्या अधिपत्याखालील श्री . युनुस समशेर शेख , मत्स्यव्यवसाय 
विकास अधिकारी , औरंगाबाद यांची वयाची ५८ वर्षे पूर्ण झाली असल्यामुळे ते दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१७ (मध्यान्होत्तर ) रोजी नियत वयोमानानुसार 
शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होत आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सा . सं. कारापूरकर , 
कार्यासन अधिकारी , 


कृषि, पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१७ 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक मत्स्यआ. २०१७/ प्र.क्र .१९५ / पदुम- १२. - आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांच्या अधिपत्याखालील श्री . दिलीप स . कोटंबे, मत्स्यव्यवसाय 
विकास अधिकारी, परभणी यांची वयाची ५८ वर्षे पूर्ण झाली असल्यामुळे ते दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१७ ( मध्यान्होत्तर) रोजी नियत वयोमानानुसार 
शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होत आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सा . सं . कारापूरकर , 


कार्यासन अधिकारी , 


कृषि , पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय विस्तार भवन 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१७ 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक कृपवि.८०१७/ प्र.क्र. ४०३ /प्रशा-१. - या विभागातील श्रीमती सुरेखा विजय सोरटे , सहायक कक्ष अधिकारी यांची वयाची ५८ वर्षे पूर्ण 
झाली असल्यामुळे त्या दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१७ ( मध्यान्होत्तर) रोजी नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होत आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ज्योत्स्ना अर्जुन , 
कक्ष अधिकारी, 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २६ - नोव्हेंबर १, २०१७/ कार्तिक ४ - १० , शके १९३९ 

नगरविकास विभाग 
मंत्रालय ( मुख्य इमारत ), ४था मजला, मादाम कामा रोड , 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १८ सप्टेंबर २०१७ 

अधिसूचना 
क्रमांक एमसीओ. २०१७/ प्र.क्र . २४२/ नवि- १४ . – मुख्याधिकारी, गट- ब संवर्गातील, श्री . डी. एन. अटकोरे, मुख्याधिकारी, कर्जत नगरपरिषद, 
जि . रायगड हे त्यांच्या दिनांक २ ऑगस्ट १९५९ जन्म दिनांकानुसार दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१७ ( मध्यान्होत्तर ) रोजी नियत वयोमानानुसार शासकीय 
सेवेतून सेवानिवृत्त होत आहेत . 

२. श्री . डी. एन . अटकोरे, मुख्याधिकारी, यांचे विरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू असल्यास विभागीय चौकशीच्या अधीन राहुन व त्यांचेकडे 
शासकीय येणे बाकी असल्यास ते सदरच्या वसुलीस पात्र राहतील , या अटीच्या अधीन राहुन श्री . डी . एन . अटकोरे , मुख्याधिकारी, ( गट- ब) , 
कर्जत नगरपरिषद, जि . रायगड, यांना शासकीय सेवेतून दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१७ रोजी ( मध्यान्होत्तर ) नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होण्यास 
या अधिसूचनेद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


मिलिंद कुळकर्णी, 
शासनाचे अवर सचिव. 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ४ सप्टेंबर २०१७ 

अधिसूचना 
क्रमांक सेनिवे. १०१७ /प्र. क्र . ७२४ / १९ . - या विभागातील खालील नमूद अधिकारी दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१७ ( मध्यान्होत्तर ) रोजी शासकीय 
सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


अ . क्र . 


नाव 


पदाना 


श्री . अशोक धोंडिबा भवार 


कक्ष अधिकारी 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


दीपा साळगांवकर , 


कक्ष अधिकारी . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION, 21- A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR: SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI . 


